नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षाविषयक 
योजना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०१२१/प्र.क्र.०५/विशा- १ब, 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २२ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा- 
शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक. एनएएक्स- ०२२१/प्र.क्र. ८०/विशा-१ ब, 
दि. २९/३/२०२२. 


प्रस्तावना- 

नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च (Security Related Expenditure) योजनेअंतर्गत 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ६०% केंद्र हिस्सा रु. ३०१५.९० लक्ष आणि ४०% राज्य हिस्सा 
रु. १२१०.६० लक्ष अशा एकूण रु. ४२२६.५० लक्ष रक्कमेच्या वार्षिक आराखड्यास केंद्र शासनाने 
मान्यता दिलेली आहे. केंद्र हिऊ्याच्या रक्‍्कमेपैकी रु. ५२१.८७ लक्ष इतका निधी केंद्र शासनाने 
उपलब्ध करुन दिला असून सदर वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिछ्याची रक्‍कम रु. २२३.६६ 
लक्ष अशा एकूण रु. ७४५.५३ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली 
आहे. सदर निधी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 
नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च (Security Related 8%७॥॥॥॥७)योजनेअंतर्गत 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता खालील नमूद लेखाश्ीर्षाखाली रु. ७४५.५३ लक्ष इतक्या 
निधीच्या वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


रुपये लक्ष 


मागणी क्र.- बी-१, २०५५, पोळीस (००) १०९ जिल्हा पोळीस ५२१.८७ 
(00) (०८) नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च (६०% केंद्र पुरस्कृत) (कार्यक्रम), 
५० इतर खर्च (२०५५ ०४८२) 


मागणी क्र.- बी-१, २०५५, पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस २२२३.६६ 
(00) (१६) नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च (४०% राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
५० इतर खर्च (2044 ॥१८६) 


एकूण ७४५.५३ 


TN निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०१२१/प्र.क्र.०५/विजा- १ब 
२. सदर मंजूरी खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
(अज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत केला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 
(ब)सदर रक्कम संकीर्ण देयकांवर काढता येणार नाही. तसेच पुनर्विनियोजनही करता येणार 
नाही. त्यामुळे सदर निधी दि. 39/3/2023 पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/विशेष पोळीस महानिरीक्षक नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर यांची राहील. 
३. सदर खर्च खालील नमूद लेखाज्रीर्षाखाली मंजूर झालेल्या निधीतून करण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.- 
४७३/२०२२/ व्यय-७, दि. २१/१०/२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२२१६२५४५२५२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AMAR CHANDRAKANT » 
ZAWARE ठर 


(अमर चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत: 

. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
५. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
६. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/गोंदिया. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, नागपूर/गडचिरोली/गोंदिया. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर/गडचिरोली/गोंदिया. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /गडचिरोली/गोंदिया. 
१०. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (विशा-१ बो. 


०८ ww AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


